ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन संकल्पने 
अंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गासाठी 
धनगर व तत्सम जमातीसाठी ७५ टक्के 
अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारीत 
देशी प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी 
व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. कुक्कुट-२०१९/प्र.क्र.९३/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- १. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्र. कुक्कुट-२०१९/ 
प्र.क्र.९३/पदुम-४, दि.१६.०९.२०१९. 
२. अतिरिक्त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे पत्र क्र.कुक्कुट-२०१९/प्र.क्र.१०७/.१०८४३/पसं-१३ पुणे, 
दि.१७.१०.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

वाचा-१ येथील दि.१६.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील पृ. क्र. २ वरील योजनेचे आर्थिक निकष या खालील 
कोष्टकामधील अ. क्र. २ येथील तपज्ञीलामधील प्रति पक्षी २०.०० कि. ग्रॅ. ऐवजी प्रति पक्षी २.०० कि. ग्रॅ. तसेच, 
त्याखालील दुस-या कोष्टकामधील बाबनिहाय एकूण ३४ जिल्ह्यांसाठी योजना खर्च या मधील अ. क्र. १ येथील 
३४,००० संख्या ऐवजी ३४,००,००० व त्या खालील अ. क्र. २ येथील तपश्ीलामध्ये प्रतिपक्षी २० कि. ग्रॅ. ऐवजी प्रतिपक्षी 
२.०० कि. ग्रॅ. आणि ६८,००० या संख्ये ऐवजी ६८,००,००० असे वाचावे. 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेली असून, त्याचा सांकेताक क्र. २०१९१११८१२०५०८९७०१ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anoop sik cane 
Kumar se 
(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
२. मा. मंत्री (विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, (सर्व ). 
६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग (व्यय-२ / अर्थ-१५) मंत्रालय मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव, (नियोजन) मंत्रालय मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुक्कुट-२०१९/प्र.क्र.९३/पदुम-४ 


८. प्रधान सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण 
विभाग मंत्रालय मुंबई 

९. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व संबंधित). 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१३. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, (सवी. 

१४. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, (सर्व संबंधित) 

१५. जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व संबंधित) 

१६. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 

१७. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई 

१८.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई 

१९. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई 

२०. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई 

२१. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई 

२२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 

२३. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


